ज्येष्ठता सूची 


सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९९/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १८ मार्च, २०१९ 
वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/का.१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९९/३४-अ, . 


दि. २५.१.२०१९ 
शासन परिपत्रक :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन ),गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूचीवर कोणतेही आक्षेप, हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेल्या 
नाहीत. त्यामुळे सहायक संचालक ( प्रशासन ), गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१७ 
रोजीची ज्येष्ठतासूची आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 
२. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या संवर्गातील 
सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१८१७१६२५७३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramkisan 


st=Mahara eae 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ecOb0d9e6 1320% 
N a la ya al fa 0 M ५1 ५ वे | e 20e7a21 sf026da687Sae, en=Ramkisan Natavanrao Miata ° 


Date: 2019.03.18 17:19:40 +05'30' 


(रा.ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

3. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक नियुक्‍ती सरळसेवा / ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक पदोन्नती ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
दिनांक 
al 2 2 8 4 & 9 ८ र 
हि श्री. संजीव चि. अ.जा. ७.१२.१९६४ १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.१२.२०२२ | 
कांबळे 

२ श्री. लाडू झ. पवार | वि.जा. (3) । १.६.१९६२ १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.५.२०२० =| 

3 श्री. रा. कि. राणे अ.ज. ७.१.१९६८ ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ ३१.१.२०२६ [= | 

४ श्रीमती नंदिनी घाटगे | भ.ज. (बो | २०.९.१९७५ । १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ ३०.९.२०३३ = 


